पु.ल.कला महोत्सव -2023 च्या आयोजन खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुलदे २०२३ /प्र.क्र.२०९/सां.का.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र. पुलदे ३०६६, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३. 
२.प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र. पुलदे ३१२०, दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय :- 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांच्यामार्फत दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर,२०२३ ते १४ नोव्हेंबर,२०२३ या कालावधीत पु.ल.कळला महोत्सव-२०२३ चे आयोजन 
करण्याबाबत अकादमीने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. त्यानुसार दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर,२०२३ ते १४ नोव्हेंबर,२०२३ या कालावधीत पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,प्रभादेवी, 
मुंबई येथे पु.ल.कला महोत्सव-२०२३ चे आयोजन करण्यास व सदर महोत्सवांतर्गत होणा-या विविध 
कार्यक्रमांसाठी खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार रुपये २९,२८,५००/- (एकूण रुपये 
एकोणतीस लक्ष, अठ्ठावीस हजार, पाचशे फक्त) इतक्या खर्चास सदर शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे- 


(रूपये हजारात) 

अ.क्र बाबनिहाय तपशील खर्च 

।१__ | समन्वयक मानधन रू.५०,०००/-- 

२ | सहसमन्वयक मानधन रू.२५,०००/- 

3. स्वयं सेवक / सुवासिनी मानधन रू.१,२०,०००/- 
४ | पुस्तकभेट खर्च रू.२५,०००/- 

५ | पुष्पगुच्छ खर्च रू.१०,०००/- 
६ | ध्वनी यंत्रणेवरील खर्च रू.२,५०,०००/- 
७ | प्रकाश यंत्रणेवरील खर्च रू.१,२०,०००/- 
८ | रांगोळी, उदघाटन समारंभ खर्च रू.२०,०००/- 
९ नेपथ्य साहित्य, कार्पट, सोफा, खुर्च्या रू.५०,०००/- 

| १०. | प्रसिध्दी व प्रसार खर्च रू.२,४०,०००/- 
9a: | छायाचित्रकार रू.३६,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे २०२३ /प्र.क्र.२०९/सां.का.२ 


१२ | जेवण / अल्पोपहार खर्च रू.२,००,०००/- 

१३ | कलाकारांसाठी निवास व्यवस्था रू.५०,०००/- 

१४. | डिझायनिंग खर्च रू.५०,०००/- 

१५ | प्रिटिंग व छपाई वरील खर्च रू.१,००,०००/- 

१६ | बॅनर्स आणि बकड्रॉपसाठी लाकडी फ्रेम तयार करणे, | रू.५०,०००/- 
उभारणे, काढणे 


१७ | बातम्या प्रसिध्दी यंत्रणा (महोत्सवापूर्वी, महोत्सवा दरम्यान | रू.५०,०००/- 
व महोत्सवानंतर बातम्या, सोशल मीडीया प्रसिध्दी) 


१८ | सजावट, रोषणाई, सेल्फी पॉइंट रू.१,५०,०००/- 
१९ | वर्तमानपत्र जाहिरात खर्च रू.४,००,०००/- 
२० इतर किरकोळ खर्च रू.६०,०००/- 
२१ । एल ई डी स्क्रीन आणि ऑपरेटिंग खर्च रू.५०,०००/- 
२२ । कलाकार व मान्यवरांसाठी वाहन खर्च रू.५०,०००/- 
२३ । कलाकार मानधन रू.७,७२,५००/- 


एकूण रुपये | रू.२९,२८,५००/- 


२. सदरचा खर्च मागणी क्र. “झेडडी- ०२,मुख्य लेखाशिर्ष २२०५ कला व संस्कृती(१०१) ललित 
कला शिक्षण (०७)(०१), पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी (२२०५ १४६३) ५०- इतर खर्च” (अनिवार्य) 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यास या संबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सदर कार्यक्रमासाठी होणाऱ्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी शासनास सादर करावे. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /2093 /विनिमय,भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४, परिच्छेद क्र. २७ (2) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे २०२३ /प्र.क्र.२०९/सां.का.२ 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३११०७१७५६१६१५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N A M A R T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03 
666d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


(नंदा राऊत ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


oc 


o~ 


पु 


प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य)यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
सह सचिव,वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५ /अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई 
qo) ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 


£33) 


S 


(३ 


vo 


93) अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवडनस्ती/सां.का.२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


